महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम 
दिनांक:-२ ऑक्टोबर, २०११ रोजी 
मोहोमेची जाहीरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द 
करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-१०१२/प्र.क्र-६/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक:- ३० मार्च, २०१९२ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१००८/प्र.क्र. ४३/२००८/पोल-१५, 
दि. १४ ऑगस्ट, २००८ 

शासन निर्णय :- उपरोक्त आदेशातील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीमेची जाहीरात विविध 
दृकश्राव्य माध्यमे तसेच प्रिंट माध्यमांव्दारे प्रसारीत करण्यात येत आहे. दि. २ ऑक्टोबर, २०११ रोजी महात्मा 
गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून मोहीमेच्या अंमलबजावणीची जाहिरात राज्यातील सर्व 'ब' ब 'क' 
वर्गवारीतील वृत्तपत्रांमधून माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसारीत करण्यात आली होती. सदर 
जाहीरात प्रसारणाची ३१३ वृत्तपत्रांची देयके विभागास प्राप्त झाली असून त्याची यादी सहपत्र 'अ' मध्ये जोडली 
आहे. त्यानुसार सदर जाहिरात प्रसारीत करण्यासाठी आलेल्या रुपये १२,०९,७००/- (रुपये बारा लाख नऊ हजार 
सातशे फक्त) खर्चास मंजुरी आहे. 
र. या देयकात लावले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले दर प्रमाणपत्र तसेच 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने विहित केलेल्या दराप्रमाणे सदर देयके तपासून ते योग्य असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
3. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च rete जाहीरात, प्रसिध्दी व प्रचार यावर करण्यात 
आला असून यापूर्वी त्याची अदायगी करण्यात आलेली नाहो. सदरचा खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुन 
केलेला आहे. । 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे प्रस्तुत ३१३ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये १२,०९,७००/- 
(रुपये बारा लाख नऊ हजार सातशे फक्त) इतक्या खर्चाच्या रकमे इतक्या तरतुदीचे जिल्हानिहाय वितरण 
करतील आणि संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांच्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार 
करुन त्याचे वितरण करतील. 
प. यावर होणारा खर्च रुपये १२,०९,५७००/- (रुपये बार लाख नऊ हजार सातशे Ba) गृह 
बिभाग मागणी क्र. बो-१, प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस (००) (Ro) तंटामुक्‍त गाव मोहीम (२०५५०५३३) २६ 
जाहोरात व प्रसिध्दी " या खालोल सन २०११-९२ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदोतून भागविण्यात यावा. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ.सं.१८८/१२/व्यय-७, 


दि.386.३.२०१२ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


DSPOL-IS‘POL. -15:201200172 6.1७ | 3 


é. सदरचा शासन निर्णय राज्यशासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला असून त्याचा संगणक 


संकेतांक २०१२०३३०१६१८४२१९००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


a 


कोशी 


(बि. पो. थोरात) 
कार्यासन अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबइ: 
महालेखापाल १ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल २ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-२ अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
निवडनस्ती, पोल-१५ 


DAPOL-15\POL -15\2012\CR 6.9क 4 


